अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २२. ०३.२०२४ 


१) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 

२) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.४९२/मोप्र-२, दि.०९.१०.२०२३. 

३) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर यांचे जा.क्र. ७२२/गोप्रम/आली-१/ 
मुदतवाढ/२०२४, दिनांक ०८.०२.२०२४ चे पत्र. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. २१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. 
२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ 
दिनांक २९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
७८७ पदे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १२ पदे यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १२ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब नुसार दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत खालील नमूद अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

३) सदर पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील. 
४) उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


AD 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 


५) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे 
नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य 
लेखाशीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 
(०४(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ आय 
१७१) (अनिवार्य) " तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमाना गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ६६५)(कार्यक्रम)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि. २१.०२.२०२४ 
अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२२१२५५५५९०२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, ०4५७०७६३१॥॥॥६ OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


सहपत्र : परिशिष्ट - "अ" आणि “ब” BHINGARDE EE 
(वृषाली भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१. वित्त विभाग(व्यय-१२), मंत्रालय,मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर . 
३. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 


यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चूकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. मोप्र-(२) संग्रहार्थ 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.9२ /मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२/मोप्र-२, दिनांक २२.०३.२०२४ चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
नियत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे एकूण पदे ७८७ 


कार्यालयाचे नाव 


क्र क्र 
टी. किक | 
अधीक्षक अभियंता, हि अधीक्षक अभियंता 
गोसीखुर्द  प्रकल्प| २ ।कार्यकारी अभियंता/उप अधीक्षक अभियंता/ सहायक 


मंडळ, नागपूर 


२ ।कार्यकारी अभियंता, 


अधीक्षक अभियंता 
ml 
ad 
Ese 
Loa 
क सणक 111 व 
डिश 
थि. 
ae 
बिड वा 
a 
Ped 
a 
aed 
acl 
२८ 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता / उप अभियंता a 


विभाग, वाही (पवनी) | ३ l@fas अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ ४ 


वरिष्ठ लिपीक 


Es 
ae 


कनिष्ठ faa 
वकक 111111३ 
८ अच्क [0 
a 
[ae fear [1१ 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 


२.१ गोसीखुर्द धरण 
उपविभाग क्रमांक १ 


Pape 
cara 
os 
ae 
ae 
res 
os 
i 
as 


Pa उप विभागीय अभियंता 


2 lofts अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ ४ 


गोसीसुर्द लुख्यलय [fae 


भिवापूर) 


गोसीखुर्द धरण 
उपविभाग क्रमांक 3, 
गोसीखुर्द 


गोसीखुर्द उजवा 
कालवा उपविभाग 
क्रमांक ४, वाही 
(पवनी) 


कवा 
कहा 
a 


वाहन चालक 
| 90 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
१ 


एकूण 


Ca erates [१1 
as 
a 
a 
हज 

al 
Ca erate [१1 
eee 
र 
५ व्क्लेखकि SSCS 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.9२ /मोप्र-२ 


गोसीखुर्द 


वाहन चालक 
हज 
एकूण] १८ 
gts [a ria 1१ 


र 


वाहन चालक 
[ae 
Z 
३ [कर्यकरीऑषयत; [१ कककरोकव्ता [१ 
aaa प्रकल्प ped 
नुतनीकरण विभाग 
प्रथम लिपीक 


क्र.२, सावली प्रथम लिपीक 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 


Pape 
os 
ae 
ae 
res 
os 
i 
as 


गोसीखुर्द उजवा  । १ |उप विभागीय अभियंता 


क्क 
कालवा उपविभाग |_२_]कनिळ अभियंता /भाखा भिवत eA | 
क्रमांक, गोसीखुर्द [३ [eRe 1711111 [वा 
लुख्यालय तिरोड) 
फव 
जल 
pao वह्नचालक || 
deans 


3.2 ।आसोलामेंढा प्रकल्प a] उप विभागीय अभियंता 


a 
नुतनीकरण उपविभाग [२ [कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियता ea [3 
| 
9 
५ 

६ _ स्थापत्य आयात्रिकोसलखक i 

ome CS 

cae CS 

pao forename Sd 

al 


३३ [असोलमेबप्रकल्व [a veer [१ 
नुतनीकरण उपविभाग 
कर: मूळ ee 

र 
sees Cd 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.9२ /मोप्र-२ 


ea 
Lars 
[ae Lan 
नुतनीकरण उपविभाग 
क्र.७, सावली 
कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 
ह्या a] 


एकूण १८ 


3.4 ।असोलामेढा प्रकल्प Ka उपविभागीय अभियंता 


नुतनीकरण उपविभाग कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहा.अभि. श्रेणी-२ 


क्र.८, सावली वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 

र 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
शिपाई 

९ 


३.६ ।आसोलामेंढा प्रकल्प | १ |उपविभागीय अभियंता al 
नुतनीकरण उपविभाग कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहा.अभि. श्रेणी-२ 


क्र.९, सावली वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 
अनुरेखक 
० 
र 
चौकीदार 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 


विभाग व उपविभागातील एकूण 
कार्यकारीअभिवता; [ १ ]कर्यकरीअभवता | 
गोसीखुर्द पुनर्वसन प का 
विभागीय पथक, ३ ।उपविभागीय अभियंता 


तार 
नागपूर र 
ype 
६ [वस्किलिफिकळ 1111111118 
८ 
८ [अवुखकआरेखकत्रेणीछी [१ 
हहला 
Pao [Reeser [1311 
pa 
i 
ae 
चौकीदार 


चौकीदार 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे| ६६ 
५ [काककरीअभव्त, [sates [१ 
संकल्पचित्र पथक र तहा 
विभाग IT 
एक कन 
५ ककेलिव्पिक २ 
६ eee क 
७ खक SSCS 
a 
ra 
3 ReRaaRaR aT 
प्रयोगशाळा, नागपूर 
ना 
a 
iis 


| 
५.२ | sed वर्धा संकल्पचित्र उप विभागीय अधिकारी/ अभियंता 


पथक क्र.१ अमरावती कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
(मुख्यालय- नागपूर) 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.9२ /मोप्र-२ 


4.3 !उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र उप विभागीय अधिकारी/ अभियंता 


पथक क्र.२ अमरावती कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
(मुख्यालय -नागपूर) 


एकूण 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे| ४० | 
६ []कर्यकारीअभव्त, [ १ ]काकरीमवता [१ 
आसोलामेदा प्रकल्प डिक 
नुतनीकरण विभाग 
geal 
वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 
ह्या 
9 
दप्तरी 
नाईक 
६7 ROTATE [०] 
नुतनीकरण उपविभाग 
lal 
र 
ह्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 


६.२ आसोलामेंढा प्रकल्प Es उपविभागीय अभियंता 


व 
नुतनीकरण 
छा व 
र 
७ स्याप्यआवयतरिकोस्लवक i 
र 
cea [क 
pao forename 1511 
a 
६३ [आसोलमेबप्रकल्व [१ [simutvaten | 
नुतनीकरण उपविभाग 
कर, मूल 


निल 
र 


५ स्थाप्यअभरयातरकोस्लवक [8 
fee [१ 
कत 
"न 
pao विष्नवाल 1511 

६४ [आसोलमेबप्रकल्व [१ ]जकतनोवकक्ता [31 
नुतनीकरण उपविभाग 

| वा 

४ कनिसिलिषेके | 


शिपाई 


धक 0000 
र पड आ 
ह्या as 
७ [कार्वकारीअभवता, [a eter | 
गोसीखुर्द उजवा उपकार्यकारी अभियंता 


कालवा विभाग, कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 
्रम्हपरी eee 

३ 

८ ।|अनुरेखक 

= ae 

सहा. आरेखक/आरेखक 

ह्य संगणक 

भांडारपाल 

१४ |सहा. भांडारपाल 

क को 

Lee 

Ea 

Lest 

१९ ।नाईक 

२० | Pras 

२१ ।चौकोदार 


प्न 
“by 
q 
= 


Cc 
es 


एकूण| ३४ 
उपविभागीय अभियंता 
२ ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
३ ।वरिष्ठ लिपीक 
४ ।कनिष्ठ लिपीक 
५ |अनुरेखक 
६ (टंकलेखक 
७ ।स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
८ ।|शिपाई 
९ ।चौकीदार 


गोसीखुर्द उजवा 
कालवा उपविभाग 
क्रं.५, ब्रम्हपूरी (खेड 
वसाहत) 


:। 


कव उपविभागीय अभियंता 


क्रमांक ६, सिंदेवाही वरिष्ठ लिपीक 
(तात्पुरते मुख्यालय 
गात वतात Lot 
बरहापुरी) = 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 
P| १० |वाहन चालक ass] 
गोसीखुर्द उजवा  । १ |उपविभागीय अभियंता za 
कालवा उपविभाग कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


क्रमांक ७, ब्रम्हपूरी वरिष्ठ लिपीक 


ero] 
nesses) रे 


॥क्कुख्क [1511 
23 
o स्याप्यआववतरकोस्लळक i 
र 
cea [क 
pao forename 1311 


ral 
anaigoaer [a ज्कनगवकव्ता [१ 
कालवा उपविभाग कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


ale द वदय Lee 


र 
& अनुरेखक Cd 


टंकलेखक 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


उपविभागीय अभियंता 


२ ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 


कार्यकारी अभियंता, cael कार्यकारी अभियंता 
घोडाझरी कालवे उपकार्यकारी अभियंता 


विभाग, नागभिड कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा.अभि श्रेणी-२ 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 
४ |प्रथम लिपीक 
५ वरिष्ठ लिपीक 
६ ।|कनिष्ठ लिपीक 
७ 


Cc 
es 


अनुरेखक 
आरेखक 
सहा. आरेखक 


(| . 
g 
3; 
q 
g 


4 
4 
qd 
ह्म 
= 


१२ | oy टंकलेखक /निम्नश्रेणी लघुलेखक 

१३ भांडारपाल 

क 
i 
८ 
२ नाईक 
४) 
चलता 


० 


एकूण) ३४ 


१ 
१ 
4 
२ 
२ 


उपविभागीय अभियंता 


८.१ ।घोडाझरी कालवे अभियं 
कनिष्ठ अभियंता /हाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


उपविभाग क्र.१ 
ब्रम्हपूरी 


Ea 
[ae 


Vem १८ 


8 
२ 


२ 
2 
8 
द 
& 


८.२ | OSE कालवे ea उपविभागीय अभियंता 


उ्क्लनवकव्ता | 
नागभिड 

ळा 
र 
Lag 
rai 


पृष्ठ १६ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 
Es 
a [१ ]ुख्वक्मगयआमवता [१ 
उपविभाग क.३, 
नागभिड 3 
Ie 
oes 
<a 
pao forename 1511 


a 
८.४ ।घोडाझरी कालवे हिं उपविभागीय अभियंता 


mie 
उपविभाग, [2 lattwatiaarararahan ana [3 
सिंदेवाही eRe 
र 

(नकर 

फर ळा 

हाडा 

pao forename 1511 

al 


८.५ | घोडाझरी कालवे हवि उपविभागीय अभियंता 


उपविभागीयअभियंता __|_१_ 

उपविभाग कर. 

सिंदेवाही 
कनिष्ठ लिपीक 


शिपाई 


शि 
fete 

po वह्नवालक 1111111113 

क लागावा ठका 
काळा 

कालवे उपविभाग 
सिंदेवाही ag 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.9२ /मोप्र-२ 


उपविभाग क्र.१, 
नागभिड 


नियत अस्थायी आस्थापने वरील एकूण पदे) ७८७ 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२ /मोप्र-२ 


परिशिष्ट -ब 


दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण १२ पदे 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७२/मोप्र-२ दि. २२.०३.२०२४ चे सहपत्र 


अ.क्र पदनाम पदांची पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती 
संख्या दिनांक 
शि २ ३ 18 प. 
द्वि वाहक ।१ | १ उमाकांत रामाजी भोंदे २८.०२.२०२५ 
२ मुकादम ॥. || ES . हरिभाऊ मारोती राऊत ३१.०३.२०२४ 
३ मजूर ९. | १. देवीदास सोमा सहारे ३१.०७.२०२४ 
२. आर.आर. तुर्ती ३१.१२.२०२४ 
३. (देवराव महागुजी साखरवाडे ३०.११.२०२६ 
४. मोहन शिवप्रसाद ठाकूर ३१.०५.२०२५ 
५. ।वक्टु वासदेव राऊत ३१.१२.२०२५ 
६. बबन दौलत नारनवरे ३१.०८.२०२६ 
७. शितलप्रसाद बाबुलाल अग्नीहोत्री ३०.०४.२०२४ 
८. ।ग.का. श्रीरामे ३०.०६.२०२७ 
९. एम.एम. बेदरे ३०.०९.२०२५ 
8 चौकीदार | 9 | १. [fea म. मेश्राम ३१.०८.२०२५ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे - १२ पदे 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


